महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Sea क्रमांक :- प्रतिनि २०१६/सं क्र ८९३/प्र.क्र.२०५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासनाचे पत्र क्र. प्रतिनि २०१६/सं क्र ८९२/प्र.क्र.२०५/का.१४, दि.१०.१०.२०१६ 
२. शासनाचे आदेशा क्र.ससप-१३२१/प्र.क्र.१३२/का.१४, दि.४.५.२०२२ 


आदेडा :- 


श्रीमती पुष्पा प्रकाश साबळे यांची संदर्भाधीन पत्र क्र.१ अन्वये प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
कोकण येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्रीमती साबळे यांना सदर पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर आदेशा क्र.२ अन्वये श्रीमती साबळे यांना सह सचिव पदावर पदोन्नती 
देण्यात येऊन त्यांना प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, कोकण या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली. 


२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती पुष्पा प्रकाह साबळे, सह सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरची सेवा 
संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना वित्त विभागात करण्यात येत आहे. 

३. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०८१६४७४१७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
20=8a5b 


1973b0795ae988a7c00505019180a8021798aScled41ad 


18a72725a47b4f0, postalCode=400032, 


, करन 
54B11B1CCBDC577D7 1 DCE3B31 3C3FEFSDC2AD659E 
360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
2. 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्रीमती पुष्पा प्रकाड साबळे, सह सचिव 
५. विभागीय आयुक्‍त, कोकण भवन , नवी मुंबई 
६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


